मैत्री कक्षाकरीता नियंत्रक अधिकारी आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेडा क्रमांकः क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३८ /उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा - 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. : संकीर्ण1-१००९/प्र.क्र.३६/कोषा प्र-५, दि.२४.०६.२००९ 


प्रस्तावना : 
औद्योगिक धोरणानुसार गुंतवणूक आकर्षित तसेच प्रोत्साहीत करण्यासाठी उद्योजकांना 


sea परवाने/दाखळे विनाविलंब पुरविण्याकरीता उद्योग संचाळनालयांतर्गत दि.२७.०२.२०१४ 


पासून मैत्री कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच मैत्री कक्षाच्या कामाकाजाकरीता अनुषंगिक 


खर्च व लेखाविषयक कारणासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष २८५२ ए०२२ निर्माण करण्यात आले आहे. 


त्यानुषंगाने मैत्री कक्षासाठी नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उद्योग स्थापन करण्याकरीता सर्व ना हरकती/ परवाने/ परवानग्या एकाच ठिकाणी 


उद्योजकांना तातडीने व सुलभरीत्या प्राप्त होण्याकरीता उद्योग संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली मैत्री 


कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने मैत्री कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या मागणी 


क्र.के-७, मुख्य लेखाशिर्ष -२८५२, उद्योग,८०,सर्वसाधारण, १०२ औद्योगिक उत्पादकता, (००) (१५) 


"मैत्री कक्षाकरिता खर्च (योजनांतर्गत) २८५२ ए०२२ या लेखाशिर्षासह त्याखालील सर्व उद्दीष्टांबाबत 


अतिरिक्‍त विकास आयुक्‍त यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, मैत्री कक्ष 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय 


बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. वित्तीय अधिकार नियम १९७८ मधील भाग-पहिळला, उपविभाग-एक, अ.क्र.३, नियम क्र.२ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरून तसेच महाराष्ट्र कोषागार 


शासन आदेडा HATH: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३८ /उद्योग-३ 


नियम, १९६८ मधील नियम क्र. १५ (३) आणि १५६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२०१५५११५३३१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
S H AS H A N K ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3cl 1ac3d4fe93ccab49daf36ff 

24dacd585e2276, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


TUKARAM CHAVAN ‘itis trstasansancim 
( all चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई Yoo ०३२. 
अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग), मैत्री कक्ष, उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),१/२,महाराष्ट्र ,मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी अधिकारी, मुंबई. 

६. अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, मैत्री कक्ष, उद्योग संचालनालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

७. कार्यासन अधिकारी, कोषा प्र-५/ विनिमय/ व्यय- १६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


Cc AV A  -0 


